Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015-17 
Published on 2nd June 2016 . 


APERS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २१ ] 


गुरूवार ते बुधवार , मे २६- जून १, २०१६ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १०३ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक तढेगांव , ता . सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा- ग्रा .पं .विघटन - १- २०१६. 


मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ , पोट-कलम १- अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना क्र . व्हीपीए 
१०८३- सीआर- १६७० - २१ , दिनांक १ -६ - १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक 
क्र . रानिआ- १०९६ -प्र . क्र . २ -९६-पंरा, दिनांक १५ -६ - १९९६ व ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि - २०१ - प्र . क्र . ५५- ०६ , 
दिनांक ३० - ६- २००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती आदेश पारित करीत आहे . 


( १) ग्रामपंचायत तढेगांव , ता . सिंदखेडराजा, जिल्हा बुलडाण्याचे संपूर्णतः विघटन न करता राजीनामा दिल्यामुळेरिक्त झालेल्या 
जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात यावी. 


( २ ) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , बुलडाणा यांनी पोटनिवडणुकीबाबत आवश्यक ती 
कार्यवाही करून कार्यपूर्ती अहवाल विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांना विनाविलंब सादर करावा. 


सदर आदेश आज दिनांक ४ एप्रिल , २०१६ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


अ.- एक - अ-१ ( १३४६ ). 


(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५- ११, शके १९३८ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०४ . 


आदेश 


क्रमांक डासाळा, ता . चिखली , जि . बुलडाणा - ग्रा .पं . विघटन- १ - २०१६. 


मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ , पोट- कलम १- अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना क्र . व्हीपीए 


१०८३- सीआर - १६७० - २१ , दिनांक १ - ६- १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक 


क्र . रानिआ- १०९६ -प्र . क्र . २-९६ -पंरा, दिनांक १५- ६ - १९९६ व ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि - २०१- प्र . क्र . ५५ - ०६ , 
दिनांक ३० - ६- २००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती आदेश पारित करीत आहे . 


( १) ग्रामपंचायत डासाळा, ता. चिखली, जिल्हा बुलडाणा येथील रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात यावी. 
( २) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी पोटनिवडणुकीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही 
करून कार्यपूर्ती अहवाल विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांना विनाविलंब सादर करावा . 


सदर आदेश आज दिनांक ४ एप्रिल , २०१६ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


अमरावती : 


ज्ञा . स . राजुरकर , 


दिनांक ४ एप्रिल २०१६ . 


विभागीय आयुक्त , 


अमरावती विभाग , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


